मागणी क्र. के-६, मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ सन २०१७-१८ 
या आर्थिक वर्षातील बचतीची रक्कम प्रत्यार्पित 
करणेबाबत... 


महाराष्ट शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक -: ३१/०३/२०१८ 


शासन निर्णय-: 


सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात मागणी क्र. के-६ मुख्य लेखाशिर्ष २८०१ अंतर्गत मंजूर तरतूद 


रु. ७९९५.३५ कोटी मधून माहे मार्च, २०१८ अखेर पर्यंत झालेला खर्च रु. ७१९०.९३ कोटी वजा जाता 


शिल्लक तरतूद रु. ८०४.४२ कोटी प्रत्यार्पित करण्यात येत आहे. 


मुख्य लेखाशिर्ष निहाय बचतीचा तपशील खालीलप्रमाणे :- 


(रु. कोटीत) 

अ. | योजना / मुख्य लेखाशिर्ष | एकूण तरतूद  ।मार्च, २०१८ | प्रत्यार्पित बचतीची कारणे 

अखेर पर्यंतचा | करावयाची 
क्र 
खर्च तरतूद 
१ | मागणी क्र. के-६, मुख्य | १४.३६ ५.२२९५७३९ ९.१३०४२६१ सदर योजनेसाठी जागतिक 
लेखाशिर्ष २८०१२८७६ बँकेकडून महानिर्मिती कंपनीस 
परस्पर /झशासनाच्या एकत्रित 
एमपीजीसीएळला मलाचा 
ae आणिक वचत निधित अनुदान प्राप्त होत 
कोराडी ओष्णिक विद्युत eae 
ce असते.जागतिक ठु 
प्रकल्प संच क्र.६ च्या यस oe 
ह ‘ महानिर्मिति कंपनीस मंजूर 
नुतनीकरणासाठी व का 
अनुदान प्राप्त होईल असे गृहीत 
आधूनिकीकरणासाठी वा ; 
धरुन तरतूद केली होती. परंतु 
सहाय 
जेवढे अनुदान प्राप्त झाले तेवढ्या 
रकमेचे समायोजन करण्यात आले 
आहे. त्यामूळे उर्वरीत तरतूद 
समर्पित करण्यात येत आहे. 

२ | मागणी क्र. के-६, मुख्य | ७४७२.९४ ६७२५.६४६० ७४७.२९४० वित विभागाने सुधारीत 
लेखाशिर्ष २८०१२६१५ । (रु. ४५०० कोटी अंदाजामध्ये कपात केल्यामुळे 
कृषी विषयक व यंत्रमाग | मूळ तरतूद + रु. शिल्लक निधी समर्पित करण्यात 
विषयक प्रशुल्क कमी | २९७२.९४ कोटी येत आहे. 
करण्यासाठी वीज | डिसेंबर, २०१७ 
वितरण व पारेषण | पुरवणी मागणी) 
लायसन धारकांना 
अर्थसहाय्य 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


३3 | मागणी क्र. के-६, मुख्य | ५०८.०४ ४६०.०४ ४८.०० रत्नागिरी जिल्हयामध्ये कृषी 
लेखाशिर्ष २८०१२६८९ पंपाच्या जोडणीसाठी पुरेशी 


कृषी पंप संचाचा / क्सी = ग ae | 
. TOS SY पूर्ण झाला नाही.त्यामुळे 


ग्रामीण विद्युतीकरणाचा |. रु. sae: शिल्लक निधी समर्पित करण्यात 
प्रादेशिक असमतोल दूर | कोटी डिसेंबर, येत आहे. 

करण्यासाठी महाराष्ट्र | २०१७ पुरवणी 
राज्य वीज वितरण कंपनी । मागणी) 

मर्या, यास सहाय्यक 
अनुदान 


४ | मागणी क्र. के-६, मुख्य | ०.०१ ०.०१ षि निरंक 
लेखाशिर्ष २८०१२४६४, 
महाराष्ट्र विद्युत नियामक 
आयोग सहाय्यक 
अनुदान 


एकूण ७९९५.३५ ७१९०.९२५५७३९  ८०४.४२४४२६१ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०५१३०६२४५५१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


lly signed by Vilas Mahad 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Vilas Mahadeorao Stirs aermanes immer 


5.4.20=83469494bac86099a320f3e 1 4bf842 1 ee9d2b48e3444 
70b76ea2595df0495 1b4, 


. 
Ra 1 rka | seriaINumber=02c5c00269dd48836be0d9939bdff848a9ff1f1 
9fd195baf3a104d09b0817d9, cn=Vilas Mahadeorao Rajurkar 


Date: 2018.06.05 13:07:15 +05'30' 


(वि.म.राजुरकर) 
शासनाचे अवर सचिव 


. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४००० २०. 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महानिर्मिती कंपनी मर्यादित, WHMIS, बांद्रा (पूर्व,मुंबई-५१. 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड, बांद्रा (पूर्व, मुंबई-५१ 
. अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय CASH, महासुत्रधारी कंपनी, VHS, बांद्रा (पूर्व), मुंबई-५१ 
. सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, 
. मा.विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र परिषद / सभा,विधान मंडळ सचिवालय विधान भवन, मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, (अराप/राळेवि-१) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रत्यार्पित-२०१८/प्र.क्र.३१/ऊर्जा-३ 


९. अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१०. निवासी लेखाअधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई yoo ०५१ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन १४६१), मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१२. कक्ष अधिकारी RMA), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 
१३. क.अ. (प्रशासन-१), उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 

१४. वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-१३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्य-१६) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. निवडनस्ती (ऊर्जा-३) उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४००० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


